ग्रामीण रुग्णालय बेळंकी, जि.सांगली येथील 
मुख्य इमारतीच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रक 
व आराखडयास AGNI ATA प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/ प्र.क्र.२७९/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख : २७ जून, २०१९. 


el 
| 
Kel 
— 


१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ 
कक्ष-३/टे-६/ग्रारुबेळंकीमुइवनिवाबांधकाम/९८५४-५५/१८, दि.१७.०९.२०१८. 
प्रस्तावना :- 
बेळंकी, जि. सांगळी येथील अनुशोषांतर्गत असलेल्या प्रस्तावित ग्रामीण रुग्णालयाच्या मुख्य 
इमारतीच्या बांधकामाचे सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित सदर अंदाजपत्रक व आराखडयास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

बेळंकी, जि. सांगळी येथील अनुशोषांतर्गत असलेल्या प्रस्तावित रुग्णालयाच्या मुख्य 
इमारतीच्या बांधकामाकरीता रु.१५५८.०० लक्ष च्या अंदाजपत्रक व आराखडयास खालील प्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


Name of the Department : PUBLIC HEALTH DEPARTMENT. 
Name of Work : Construction of 30 Beded Rural Hospital Building at BELANKI, Tal. Miraj, , 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Items Norms (Unit Rate Rs. Per 
No Sqmt./Meter/LumpS um 


ESSENTIAL ITEMS 


a 
7 
= 
[Cost of Consiruction[| <P dT 
a 
of 077 ternal हक्का 
_—<—— 5381 


ZIRT निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/ प्र.क्र.२७९/ आरोग्य-४ 


Water Supply and 
Sanitation 


4 [Miscellaneous Kems 1000000 
-— [Compound Wall a (ee! काळज्या 


= 
Parking Arrangements / 
Loe विडची वडी 
ह) 


[50०५ Lighis ete et 6007000 


MSEB Transformer and Lump Sum 7,00,000 
Connection 


/Famiture 3759-3970 % 
|| Rain Water Harvesting | | 5,00,000 
Fire Fighting Lump Sum 5,00,000 
ण शण आ 
a ड्या 100000 
ETP a || 10,00,000 
ee 
Sub Total = (1)+(2)+(3)+(4) | 11,74,14,931 
Sub Total (A) । 11,74,14,931 
(B) 
Sr 
1 Solar Water 
Arrangemnts 
2 
3 | Bore Wel, pump house, 
sump well 


a ee 


Lump Sum 5,00,000 


Lump Sum 5,00,000 


35905000 
560600 
30,000 
5,00,000 
2,00,000 


— 
_________| 


Sub total (5 1,13,70,747 

PROJECT (A)+(B) (T) | 12,87,85,678 

Add 4% forcontingency| | 51,51,427 

Add 5% for Escalation| | 64,39,284 
Add12%forGSTon(T)| | 
TOTALCOST OFPROJECT| — | 
Say Rs.Lakhs| | 


5 
Architect and green 
building concept 5% on A 


7 


_____| 
=z 
= 
_____| 
= 
fs 
| (B) 
nz 
ee 
os 
| 6 | 
ae 
cs 
_____ 
= 
= 
| 
_____| 
______ 
| 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


ZIRT निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/ प्र.क्र.२७९/ आरोग्य-४ 


२. उपरोक्तअंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात 
येत आहे. 
अटी व शर्ती :- 


१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तु 
विशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 


५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्यानिविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


3. सदर बांधकामांवरील खर्च “मागणी क्रमांक- एच-९, मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा 
व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, प्रादेशिक असमतोल दूर करणे, ०४ - सार्वजनिक 
आरोग्य, २०० - इतर कार्यक्रम, ग्रामीण रुग्णालये मुख्य इमारत (४२१० ०१४१), ५३ - मोठी बांधकामे" 
या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय, मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या दि.१०.०६.२०१९ 
रोजीच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीमधील इतिवृत्तान्वये दिळेल्या सहमतीस अनुसरुन सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०१९/३९/इमा-१, दि.१३.०२.२०१९ अन्वये त्या 
विभागाने दर्शविलेल्या सहमतीनुसार आणि वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिळा, उपविभाग-पाच मधील 
अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


ZIRT निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/ प्र.क्र.२७९/ आरोग्य-४ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२६११२१०२९११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


bd ou=Public Health Department, 
i a | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c94 
703436c07cda664672d20607766dc59d34 


5b, 

serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b8 
a a V e 69fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cfé6 

8d63f, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2019.06.27 16:29:09 +05'30' 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (कोल्हापूर मंडळ), कोल्हापूर . 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, सांगली. 

. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-१/२), मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ 
नागपूर. 

१०.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१२.अवर सचिव (आरोग्य-३), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


Cc AW A -5 


o~ 
— 
. 


2 A ७ m@ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


